विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक - 202% 
विविध प्रकारचे सांविधानिक व 
असांविधानिक लिफाफे खरेदीसाठी 
प्रशासकीय मान्यतेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 


मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय 
शासन आदेश क्र.संकोर्णर०२४/प्र.क्र.०३/२४/निवडणूक १२ 
सामान्य प्रशासन विभाग, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चोक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२४. 
प्रस्तावना : 


आगामी विधानसभा निवडणूक-२०२४ च्या अनुषंगाने निवडणूक प्रक्रियेकरेता आवश्यक 
असणाऱ्या साहित्यांपैको विविध प्रकारचे सांविधानिक ब असांविधानिक लिफाफे खरेदीच्या प्रस्तावास 
प्रशासकोय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन ज्ञापन : 


आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी विविध जिल्ह्यांकडून प्राप्त मागणीनुसार, विविध 
प्रकारचे ५९,६४,००० इतक्या सांविधानिक ब असांविधानिक लिफाफे खरेदीसाठी रु.३,४६,५०,८००/- 
(रुपये तीन कोटी सेहेचाळीस लाख पन्नास हजार आठशे Had) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या प्रस्तावास या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकोय मान्यता देण्यात येत आहे. 


.२ भारत निवडणूक आयोगाने त्यांच्या दि.२८.०६.२०२३ पत्रात दिलेल्या निकषानुसार, 
निवडणूकीकरिता लागणाऱ्या विविध सांविधानिक ब असांविधानिक लिफाफ्यांचा तपशिल खालीलप्रमाणे : 


Rate with 
: Sj Paper Cc Lamination T C 
No. Particular ize GSM olour Qty decithinit Total Cost 
Lamination 
Master Envelope for त काग 


1. EVM Papers 16x12 |, ination White 102000 14.40 1468800 
(Envelope 1/1) 


Envelope for Account 
शे. of voters recorded 14x 10 75 White 102000 शा 907800 
(Form-17 C) (Envelope 1/2) 


Envelope for Presiding 
Officer's Report-I 

(Mock Poll Certificate) 
II & Il (Envelope 1/3) 


14x 10 75 White | 102000 ow 907800 


Envelope for VVPAT 
4. paper slip of Mock Poll A4 100 Black 102000 १७ 1009800 
(Envelope 1/4) 


Master for Scrutiny 120 with 
5. | Documents Ge |e White | 102000 14.40 1468800 

amination 
(Envelope 2/1) 


Envelope For Presiding 
fe Officers Diary 10x 4.5 75 White 102000 2.5 255000 
(Envelope 2/2) 


Envelope for register of 
7. voters (Form-17 A) 14x 10 75 White 102000 शि 907800 
(Envelope 2/3) 


Envelope for the list of 
Blind and infirm 
Electors in Form 14-A 
and the Declarations of 
the Companions 
(Envelope 2/4) 


10x 4.5 


75 


White 


102000 


2.5 


255000 


Envelope for Visit 
Sheet (Envelope 2/5) 


10x 4.5 


75 


White 


102000 


2.5 


255000 


10. 


Master Envelope For 
Statutory Cover 
(Envelope 3/1) 


16x 12 


120 with 
Lamination 


White 


102000 


14.40 


1468800 


11. 


Envelope for Marked 
copy of the electoral 
roll and list of CSVs 
(if any)(Envelope 3/2) 


14x 10 


75 


White 


102000 


7 


907800 


12. 


Envelope for Voter's 
slips(Envelope 3/3) 


14x 10 


75 


White 


102000 


शिया 


907800 


13. 


Envelope for used 
tendered ballot papers 
and list of form 17B 
(Envelope 3/4) 


14x 10 


75 


White 


102000 


oe 


907800 


14. 


Envelope for unused 
tendered Ballot Papers 
(Envelope 3/5) 


14x 10 


75 


White 


102000 


४७ 


907800 


15. 


Envelope for the list of 
challenged votes in 
Form 14 (Envelope 3/6) 


10x 4.5 


75 


White 


102000 


2.5 


255000 


16. 


Master Envelope For 
Non Statutory Cover 
(Envelope 4/1) 


16x 12 


120 with 
Lamination 


Yellow 


102000 


14.40 


1468800 


17. 


Envelope for Copy or 
Copies of Electoral Roll 


(other than the marked copy) 
(Envelope 4/2) 


14x 10 


75 


Yellow 


102000 


re 


907800 


18. 


Envelope for 
appointment letter of 
Polling Agents in 
Form-10 (Envelope 4/3) 


14x 10 


75 


Yellow 


102000 


Ey 


907800 


19. 


Envelope for election 
duty certificate in Form 
12 B(Envelope 4/4) 


10x 4.5 


75 


Yellow 


102000 


2.5 


255000 


20. 


Envelope for 
declaration by the 
Presiding Officer 
(Envelope 4/5) 


10x 4.5 


75 


Yellow 


102000 


2.5 


255000 


21. 


Envelope for the 
Receipt Book and Cash 
if any in Respect of 
Challenged Votes 
(Envelope 4/6) 


10x 4.5 


75 


Yellow 


102000 


2.5 


255000 


22. 


Envelope for (I) unused 
and Damaged Paper 
Seals and (II) unused 
and Damaged Special 
Tags (Envelope 4/7) 


10x 4.5 


75 


Yellow 


102000 


2.5 


255000 


23. 


Envelope for unused 
Voter's Slip (Envelope 4/8) 


10x 4.5 


75 


Yellow 


102000 


2.5 


255000 


24. 


Envelope for the 
Declaration Obtained 
from Elector's as to 
their Age and who have 


10x 4.5 


75 


Yellow 


102000 


2.5 


255000 


Refused to make 
Declarations as to their 
Age (Envelope 4/9) 


25. 


Envelope for Form of 
Declaration by elector 


under 49 MA 
(Test Vote) (Envelope 4/10) 


10x 4.5 


75 


Yellow 


102000 


25 


255000 


26. 


Envelope for Form of 
Declaration by elector 
whose name in ASD list 
(Envelope 4/11) 


10x 4.5 


75 


Yellow 


102000 


2:5 


255000 


27. 


Envelope for Complaint 
to SHO 
(Envelope 4/12) 


10x 4.5 


75 


Yellow 


102000 


2.5 


255000 


28. 


Master Envelope For 
Hand Books 
Instructions ETC 
(Envelope 5/1) 


16x 12 


100 


Brown 


102000 


10.80 


1101600 


29. 


Envelope for (1) Used 
and remaining Indelible 
Ink Phials and (1) Used 
Stamp Pad 

(Envelope 5/2) 


10x 4.5 


75 


Brown 


102000 


2.5 


255000 


30. 


Envelope for other 
Polling Materials 
(Envelope 6/1) 


16 x 12 


120 with 
Lamination 


Blue 


102000 


14.40 


1468800 


31. 


Envelope Cover A for 
Postal Voters 


14x 10 


100 


White 


968000 


| कोळे | 


8615200 


32. 


Envelope Cover B for 
Postal Voters 


4x9 


75 


White 


968000 


2.5 


2420000 


33. 


Envelope Cover C for 
Postal Voters 


4.75 x11 


75 


White 


968000 


2.5 


2420000 


Total : Three Crore Forty Six Lakhs Fifty Thousand & Eight Hundred Only/- 


5964000 


34650800 


3. 


आगामी विधानसभा निवडणूकी करिता सांविधानिक ब असांविधानिक लिफाफ्यांच्या खरेदी 
खालील अटींच्या अधीन राहून करण्यात यावी : 

१. लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ च्या खरेदी प्रक्रियेदरम्यान शासन मुद्रण ब लेखन सामग्री 
संचालनालयास कागद खरेदीकरिता आगाऊ रक्‍कम अदा करण्यात आलेली आहे. सद्य:स्थितीत 
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ करिता खरेदी करण्यात आलेला कागद संचालनालयाकडे 
मोठया प्रमाणात शिल्लक आहे. उक्त नमूद लिफाफा छपाईकरिता शासन मुद्रण लेखन सामुग्री ब 
प्रकाशन संचालनालयकडील कागदाचा वापर करण्यात यावा. 
२. संचालनालयाकडे नसलेल्या सेवांसाठी त्यांनी दि. १.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील खरेदीप्रक्रियेच्या 
नियमानुसार निविदा प्रक्रिया जेम(52)॥) प्रणालीवर राबवावी. 


. जेम (ठह॥)प्रणालीवबर निविदा प्रसारीत करताना, त्यामध्ये सदर लिफाफे हे जिल्हास्तरावर 


पोहचविण्याची जबाबदारी निविदा धारकाची राहील ही बाब निविदेमध्ये अंतर्भूत करण्यात यावी. 


. निविदा प्राप्त झाल्यानंतर, सदर निविदा भांडार समितीसमोर सादर करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


यासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकारी हे प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचेकडे 


असतील. 


wv, 


सदर ज्ञापन वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-२ अंतर्गत निवडणूकांशी संबंधित 


बाबींवरील खर्चास मंजूरी देण्याच्या प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी H.A-2, २०१५ निवडणूका, १०६ राज्य / संघराज्य क्षेत्र 
/ विधानमंडळ निवडणुका घेण्यासाठी लागणारा खर्च (दत्तमत) या लेखाशिर्षाखालील उपलब्ध तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. 


ष्‌. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९२०१९१४२७०८०७ हा आहे. हे आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने 


VIKRAM 
VISHNU NIKAM 


(विक्रम निकम) 
अवर सचिव, मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे कार्यालय. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता १/२), मुंबई / नागपूर, 


२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा-१/२), मुंबई/नागपूर 


३. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे स्वीय सहायक, निवडणूक शाखा, सामान्य प्रशासन 


९ 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


. सह सचिव व अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे स्वीय सहायक, निवडणूक शाखा, सामान्य 


प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

सह सचिव, (उद्योग), यांचे स्वीय सहायक, ऊर्जा ब कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे स्वीय सहायक, निवडणूक शाखा, सामान्य प्रशासन 
बिभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, लेखा व कोषागारे संचालनालय 
८. 


संचालक, शासन मुद्रण लेखन सामुग्री ब प्रकाशन संचालनालय, चर्नीरोड, मुंबई 
उद्योग सह संचालक, (भांडार खरेदी), उद्योग संचालनालय, नविन प्रशासकीय इमारत 


20, अधिदान व लेखा अधिकारी, चर्चगेट, मुंबई 
११. कार्यासन अधिकारी, निवडणूक ३, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती. 


